राज्यात नारळ विकास मंडळ, कोची पुरस्कृत 
नारळ विकास योजना सन २०१८-१९ मध्ये 
राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नावियो-२०१८/प्र.क्र.१९१/९-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
तारीख: २९ ऑक्टोबर,२०१८ 


वाचा :- 
१)नारळ विकास मंडळाचे पत्र क्र. 5.९0.३८३(१/२०१८-०७ दि.२१/०६/२०१८ 
२)संचाळक (फलोत्पादन)यांचे पत्र जा. क्र.कृआ/फलो-२/नारळ प्रशासकीय मान्यता/ 
२०८७/२०१८, दि.३०/०६/२०१८ 
३)विभागीय कृषि सहसंचाळक , कोकण विभाग, ठाणे यांचे जा क्र. विकृससं/कृषि -४ 
/नावियो/९४३२/२०१८ 
प्रस्तावना- 


राज्यात सन २०१८-१९ मध्ये नारळ विकास मंडळ, कोची पुरस्कृत नारळ विकास 
योजनेतंर्गत राबवावयाच्या विविध योजना/ घटकांचा आर्थिक/ भौतिक बाबीसह सविस्तर तपज्ील 
मंडळाच्या दि. २१/६/२०१८ च्या पत्रातील अनुसूची-१ मध्ये दिला आहे. नारळ विकास मंडळ, 
कोची यांनी त्यांच्या दि.२१/६/२०१८ च्या पत्रान्वये तसेच सदर योजना राज्यात राबविण्यासाठी 
रक्‍कम रु. ११८.०९ लाख इतक्या रक्‍्कमेस प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. त्यामध्ये योजना 
अंमलबजावणीसाठी मंडळाचा हिस्सा रक्‍कम रु.८८.२९ लाख इतका असून योजना /घटकनिहाय 
आर्थिक लक्षांकाचे वाटप अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना व सर्वसाधारण 
प्रवर्गनिहाय सुनिश्चित केलेले आहे. सदर योजनेतंर्गत राज्याने राबवावयाच्या घटक /बाबीचा उल्लेख 
केलेला आहे. योजना अंमलबजावणीच्या मार्गदर्शक सूचना सोबत पाठविल्या आहेत. सदर 
योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाची प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर 
नारळ विकास मंडळाचा निधी उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी सदर योजनेस प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

सदर योजनेस केंद्र शासनाच्या कृषि मंत्रालयाने दिलेली मान्यता या बाबी विचारात घेता 
राज्यात सन २०१८-१९ मध्ये नारळ विकास मंडळ, कोची पुरस्कृत नारळ विकास योजना 
राबविण्यास रु. ११८.०९ लाख इतक्या रकमेच्या योजनेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः नावियो-२०१८/प्र.क्र.१९१/९-ओ 


नारळ विकास मंडळ, कोची पुरस्कृत नारळ विकास योजनेचा सन २०१८-१९ चा कार्यक्रम 


(महाराष्ट्र राज्य) 
अ.क्र. | योजनेचे नांव उद्दिष्ट 
भौतिक आर्थिक 
अ  । राज्यनिहाय योजनेचे बाबनिहाय एकूण ।मंडळा राज्याचा | शोतकरी 
विभाजन / वाटप चा हिस्सा हिस्सा 
हिस्सा 
१ . jormas साहित्य,उत्पादन व 
वितरण 
अ) | बिजोत्पादन प्रात्याक्षिक (DSP)| &व्हे. २७.०० | २७.०० ha 
प्रक्षेत्र 
ब) | विभागीय नारळ रोपवाटिका 
स्थापन करणे (५०:५०) 
i) ** राज्य शासनामार्फत १ लाख ३२.०० १६.०० | १६.००० 
नारळ रोपे 
ii) । 05? प्रक्षेत्रावर ०.५५ लाख ८.८० ८.८० शि ८.८० 
रोपे Thr DSP 
एकूण १.५५ लाख | २४.८० २४.८० १६.०० 
रोपे 
क) | छोटया नारळ रोपवरटिकांची =| ०.२५ ०.२५ = 
स्थापना 
२. | नारळ लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ 
घडवून आणणे 
अ) | प्रथम हप्ता ५०.०० हे. 3.88] ३.४४ | 0.00 | 
ब) | देखभाल ३४.७६ हे. 2.43] २.५३ | 0,00 | 
एकूण ५०.०० ५.९७) ५.९७ | 0,00 | 
३. | एकात्मिक ]ोतीव्दारे नारळ बागाच्या उत्पादकतेत 
वाढ घडवून आणण्याचा कार्यक्रम 
ia प्रात्याक्षिक क्षेत्राची स्थापना | हेक्‍टर 
करणे 
अ) | राज्याकडून नवीन प्रात्यक्षिक । २५ B.3C] हट he 
क्षेत्र 
एकूण २५ ४.३८ | ४.३८ | 0,00 | 
ब) |* बोर्डाकडून नवीन प्रात्यक्षिक | ५०.०० ८.७५ | ८.७५ an 
क्षेत्र 
ड) ।*बोर्डाकडून देखभाल ६२.५५ १०.९४ | १०.९४ | ०.०० 
एकूण ५०.०० १९.६९ | १९.६९ | 0,00 | 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नावियो-२०१८/प्र.क्र.१९१/९-ओ 


२ ।*सेद्रिय खत प्रकल्प ३.०० १.२० | १.२० | 0,00 | (00 
8 ** नारळ पीक विमा योजना ७१ नारळ | १०.००० | 4.000 २.५० २.५० 
झाडे 
बो प्रकल्पावर आधारीत योजना अंमलबजावणी 
g * केरा सुरक्षा विमा योजना आवश्‍यक असेल 
त्याप्रमाणे 
७ *टेक्नांलाॉंजी मिठन आन प्रकल्पावर आधारीत 
कोकोनट 
एकूण ११८.०९ | ८८.२९। 92.40] ११.३० 
२. नारळ पिक विमा योजना या घटकाकरिता खालील लेखाशीर्ष उपलब्ध असून त्यांतर्गत 


राज्य शासनाचा हिस्सा उपलब्ध करून देण्यात येईल. 


(००) (०९) प्रधानमंत्री पीक विमा 


योजनेंतर्गत नारळ विमा (राज्य 
हिस्सा )(२४०१ ए६७३) 
33 अर्थसहाय्य 


(00)(09) Coconut Insurance under 
Pradhanmantri Crop Insurance 


अ.क्र. नवीन लेखा शीर्ष 
मराठी इंग्रजी 
र ; मागणी क्र. डी-३ Demand No.3 
२४०१- पिक संवर्धन 2401 Crop husbandary 
110 Crop Insurance 
११० पीक विमा, 
(००) (00) 


Scheme (state share ) 


(2401 A673) 


33 subsidies 


३. 


नारळ लागवाडीचे क्षेत्र कोकण विभागात जास्त असल्यामुळे व नारळ लागवड कार्यक्रम 


कोकण विभागातच राबविण्यात येणार असल्याने विभागीय कृषि सहसंचालक, ठाणे यांचे अधीनस्त 


असलेल्या लेखाधिकारी विभागीय कृषि सहसंचाळक, ठाणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 


तसेच संचालक (फलोत्पादन) यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
४. या योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरिता उद्यिष्ट निहाय मार्गदर्शक सूचना निर्गमित 


करण्याकरिता तसेच ही योजना राबविण्यासाठी लागणारा निधी नारळ विकास मंडळ, कोची 


यांचेकडून उपलब्ध करुन घेण्याची कार्यवाही करण्याकरिता संचाळक (फलोत्पादन), कृषि 
आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे.मार्गदर्शक सूचना निर्गमित 


करतेवेळी पुढिल बाबी अंर्तभूत करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नावियो-२०१८/प्र.क्र.१९१/९-ओ 


Vi. 


Vil. 


& 4 


योजनेची अंमलबजावणी करतांना महिलांसाठी 30% अनुसुचित जातीकरिता १६.२ % व 
अनुसुचित जमातीकरीता ८% व शारिरीक विकलांगासाठी ३% sail विशेष तरतूद 
करण्यात यावी. तसेच मंडळाच्या योजनांसाठी मोठया प्रमाणावर प्रसिध्दी देण्यात यावी. 
नारळ विकास मंडळाच्या प्रस्तुत योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता संपर्क अधिकारी म्हणून 
संचालक, (फलोत्पादन) यांना नामनिर्देशित करण्यात येत आहे. 

या योजनेचे मूल्यमापन त्रयस्थ सयंत्रणेकडून (Third Party Evaluation) करुन घ्यावे. 

गत दोन वर्षात वैयक्‍तीक लाभ दिलेल्या लाभधारकांची यादी (भ्रमणध्वनी क्रामंकासह) 
तालुका कार्यालये/ पंचायत समिती/जिल्हाधिकारी कार्यालयात लावण्यात यावी. तसेच ती 
यादी कृषि आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर प्रकर्षाने प्रसिद्ध करावी. 

योजनेच्या अंमलबजावणीचा मासिक व तिमाही प्रगती अहवाल तसेच वेळोवेळी उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे नारळ विकास मंडळास व शासनास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपूर्वी सादर 
करण्यात यावा. 

या कार्यक्रमात केंद्र शासनाने मंजूर केलेली आर्थिक व भौतिक उदिष्टे, अनुदानाचा दर, 
अटी, 

कार्यपध्दतीची माहिती पत्राच्या संबंधित परिशिष्टांमध्ये देण्यात आली आहे. 
संचालक,(फलोत्पादन) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना सदर योजनेच्यास अंमलबजावणीकरीता 


संपर्क अधिकारी म्हणून नामनिर्देशित करण्यात येत आहे. 


&. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०२ 89430328309 असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andg 
rashtra, ou tt 


Shrikant कन दवता कनात on 
ffaa ०08९ 
Chandrakant Andge ण तया ला 
(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव 


. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
. मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई उपसंचालक, नारळ विकास बोर्ड, 


राज्य केंद्र, जि.ठाणे 


. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 


४. मा. अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा मुंबई. 


. मा. सभापती / उपसभापती महाराष्ट्र विधान परिषद, मुंबई. 
. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय,मुंबई. 
. सचिव (कृषि) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक,कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नावियो-२०१८/प्र.क्र.१९१/९-ओ 


८. प्रधान सचिव, विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई. 

९. अध्यक्ष, नारळ विकास बोर्ड (कृषि मंत्रालय, भारत सरकार) केरा भवन, एसआरव्हीएचएस 
रोड,कोची ६८२०११. 

१०.संचाळक, नारळ विकास बोर्ड, रिजनल ऑफिस क्र.८९३, सुभश्री, वेस्ट ऑफ बोर्ड रोड, ॥ 
स्टेट,राजाजीनगर, बेंगळोर ५६००८६ 

११.आयुक्त, (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे-१७ 

१२.संचाळक (फलोत्पादन),कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,के.बी.जोशी मार्ग,पुणे. 

१३.उपसंचालक, नारळ विकास बोर्ड, ठाणे 

१४.कुलगुरु, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जिल्हा रत्नागिरी 

१५.विभागीय कृषि सहसंचाळक, कोकण विभाग, ठाणे-४ 

१६.उद्यान विद्या प्रमुख, बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जिल्हा रत्नागिरी 

१७.महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखापरिक्षा) मुंबई / नागपूर, 

१८.संचालक लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई 

१९.जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, ठाणे, रायगड (अलिबाग),पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग 
(ओरोस) 

२०.कक्ष अधिकारी, 2-31, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२१.निवडनस्ती ९-अ कार्यासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


